महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव मोहिम 
दि. २९/४/२०११ ब दि. ३०/४/२०११ रोजी मोहिमेची जाहिरात 
वृत्तपत्रांमधून प्रसिध्द करण्याच्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-तंमुगा १०११/प्र.क्र.२८/२०११ (भाग -२/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक - ३० मार्च, २०१२. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-तंमुगा १००८/प्र.क्र.४३/२००८/पोल-१५ दि. 
१४/०८/२०१९ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-तंमुगा १०११/प्र.क्र.२८/२०११/भाग-२/पोल-१५ 
दि. १२/०८/२०११ 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-तंमुगा १०११/प्र.क्र.२८/२०११/भाग-२/पोल-१५ 
दि. १०/०१/२०१२ 


शासन निर्णय - शासन निर्णय, गृह विभाग, दिनांक १४ ऑगस्ट, २००८ मधील तरतुदीनुसार महात्मा गांधी 
तंटामुक्त गांव मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शन, आकाशवाणी तसेच राज्यातील "ब" ब "क" वर्गवारीतील 
वृत्तपत्रामधून प्रसारित करण्यात येत आहे. मोहिमेच्या सन २०१०-१९ या वर्षाच्या तिस-या टप्यातील मुख्य 
कार्यक्रम गांवानी स्वतःला तंटामुक्त झाल्याचे घोषित करणे हा आहे. या वर्षात मोहिमेत भाग घेतलेल्या 
गावांनी दिनांक १ मे, रोजी ग्रामसभा घेऊन गाव तंटामुक्‍त झाल्याचे घोषित करणे आणि त्यासंबंधीचा अहवाल 
नजीकचे पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांच्याकडे दिनांक २ मे, पुर्बी दयावयाच्या आहे. त्याची माहिती 
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना व्हावी या दृष्टीकोनातून मोहिमेची ४०० चौ.से.मी आकाराची कृष्णधवल 
जाहिरात पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी राज्यातील सर्व ब ब क वर्गवारीतील वृत्तपत्रातून 
दिनांक २९ व ३० एप्रिल, २०११ रोजी माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत प्रसारित केली 
होती-त्यासंबंधीची ६४३ वृत्तपत्राची देयके संदर्भीत (२) येथील आदेशान्वये व ४ वृत्तपत्रांची देयके संदर्भ क्रमांक 
३ येथील आदेशान्वये मंजूर करण्यात आली आहेत.या जाहीरातीची आणखी ३१ वृत्तपत्राची देयके विभागास 
प्राप्त झाली असून त्याची यादी सोबत जोडली आहे. या देयकावर रुपये १,४५,२००/- (अक्षरी रुपये एक लाख 
पंचेचाळीस हजार दोनशे फक्त) एवढा खर्च येत असून त्या खर्चास या आदेशाद्वारे शासनाची मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 

2. सदर ३१ वृत्तपत्रानी त्यांच्या देयकात लावलेले दर संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी दिलेले पत्र 
तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने विहित केलेले दर यानुसार तपासून ते बरोबर असल्याचे 
प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

३. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापुर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 


DAPOL-15\Shiipa028 twp ALT ) 


४. प्रमाणित करण्यात येते कौ, सदरचा खर्च महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिमेची, प्रसिध्दी व प्रचार यावर 
करण्यात आला असून सदरचा खर्च विहित पध्दतीचा अबलंब करुन करण्यात आला आहे. 

५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे ३९ वृत्तपत्राच्या देयकाच्या रुपये १,४५,२००/- (अक्षरी 
रुपये एक लाख पंचेचाळीस हजार दोनशे फक्त) इतक्या रकमेइतक्या तरतूदीचे जिल्हानिहाय वितरण करतील ब 
संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक हे जिल्हयातील वृत्तपत्राच्या देयकांच्या रकमेचे धनादेश लयार करुन त्याचे 
वितरण करतील. 

६. याखाली होणारा खर्च रु. १,४५,२००/- (अक्षरी रुपये एक लाख पंचेचाळीस हजार दोनशे फक्त) गृह 
बिभाग, मागणी क्रमांक-बी-१ "प्रधान लेखाशिषे २०५५ पोलीस (००) (Ro) तंटामुक्‍त गांब मोहिम 
(२०५५०५३३) २६-जाहिरात व प्रसिध्दी " याखालील सन २०११-९२ या वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात 
याबा. 

७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनोपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौ.सं.१८०/१२/व्यय-७, 
दि.२८.३.२०१२ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक 


सांकेतांक ०२१२०३३०१६१८२९१०७००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, य... 
f 
GWE 


(fa. पो. थोरात ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रतिः 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

महालेखापाल १/२ (लेखा त अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र र'ज्य, मुंबई/ नागपूर. 

जिल्हा पालीस अधीक्षक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, जालना नांदेड, बोड, लातूर, अमरावती, सिंधुदुर्ग, 
नागपूर, धुळे, सातारा, अहमदनगर, हिंगोली, पुणे, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निबासो लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-७/अर्थ-२ व अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई/नागपूर. 

जिल्हा माहिती अधिकारी, औरंगाबाद, कोल्हापूर, जालना नांदेड, बीड, लातूर, अमरात्रती, सिंधुदुर्ग, 
नागपूर, धुळे, सातारा, अहमदनगर, हिंगोली, पुणे, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, कोल्हापूर, जालना नांदेड, बीड, लातूर, अमशवबती, सिंधुदुर्ग, 
नागपूर, धुळे, सातारा, अहमदनगर, हिंगोली, पुणे, 

निवडनस्ती, पोल-१५, 


७४७--.६६॥॥७०३४ twp 


